महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगास 
आर्थिक वर्ष सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पातील 
(२२३५ ए ३११ या लेखाशिर्षाखाली दि.१ एप्रिल, 
२०१९ ते दि.३१ डिसेंबर, २०१९ पर्यंत खर्चासाठी 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-बाहआ-२०१९/प्र.क्र.२५/का-०९ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-१७ मार्च, २०२०. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, महिला व बालविकास विभाग, क्रमांक -बाहआ-२०१९/प्र.क्र.२५/का-०९, 
दि.१३.५.२०१९. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.८ जुले, २०१९. 
३. शासन निर्णय, महिला व बालविकास विभाग, क्रमांक -बाहआ-२०१९/प्र.क्र.२५/का-९, 
दि:२८.८.२०्वर; 
शासन निर्णय शुध्दीपत्रक :- 
उपरोक्त वाचा येथे नमूद अ.क्र.३ येथील शासन निर्णय क्रमांक-बाहआ-२०१९/प्र.क्र.२५/का-९, 
दि.२८.८.२०१९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ येथील “महाराष्ट्र राज्य बाळ हक्क संरक्षण 
आयोगास सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एक्स-१, 2234 सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
२२३५-ए-३११, ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर), ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या लेखाशिर्षाखाली 
अर्थसंकल्पीत केलेल्या एकूण तरतुदीपैकी दि.३१ डिसेंबर, २०१९ पर्यंत खर्च भागविण्यासाठी 
रु.३४,६०,२००/- (रु.चौतीस लाख साठ हजार दोनशे Hae) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.” 


याऐवजी 


“महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगास सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मागणी 
क्र.एक्स-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, २२३५-ए-३११, ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर), ३६ 
सहायक अनुदाने (वेतन) या लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या एकूण तरतुदीपैकी दि.३१ मार्च, 
२०२० पर्यंतचा खर्च भागविण्यासाठी ₹३४,६०,२००/- (अक्षरी रुपये चौतीस लाख साठ हजार aay 
फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे,” असे 
वाचण्यात यावे. 


शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्रमांकः बाहआ-२०१९/प्र.क्र.२५/का-०९ 


२. सदर झासन निर्णय शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००३१७१४४०५०४७३० असा आहे. 
हा शासन निर्णय शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE 
DN: c=IN, st=Maharashtra 


2.5.4.20=1 86d0f0fdd27c79b9b3f859a90ec537946c37d5876e64ce52 
5d082e58e494c85, postalCode=400032, 


street=MANTRALAYA,MUMBA, 


serialNumber=4d2dc3dbd5c0f35a66a84c93b4cead367c64cc2bc9d 
S | TA R A M J A R A N D E 7391e9a053988a2f81b64, ou=WOMEN AND CHILD DEVLOPMENT, 

o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=RAVINDRA SITARAM 

JARANDE 

Date: 2020.03.17 14:43:23 +05'30' 


(र.सि. जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाळ SEH संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 

महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

४. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालयामार्फत) 
कक्ष अधिकरी (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-(७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणाळीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
१०. निवड नस्ती, का-९. 


eon em 


पृष्ठ २ पैकी २ 


